रूई ता. बारामती जि. पुणे येथील ३० 
खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास 
" विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.१ ३८/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २८ जून, २०२१ 


वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. संआसे/ /राज्यस्तर/ 
टे-७/कक्ष-३/ग्रारु रुई जि पुणे श्रेणी१०० पुणे.मं./जा.क्र.८३०९-१०/२१ दि. १७.०५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


रूई ता. बारामती जि. पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णाळयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास " विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा 


आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


रूई ता. बारामती जि. पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास " विशेष बाब" म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी विहीत पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन तेथे 


बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. १३८/आ-३ अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५६४२९०१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa nj eev Digitally signed by Sanjeev 
८ Harishchandra Dhuri 
H ars h C h an d चि Date: 2021.06.28 11:29:36 
Dhuri +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


2 

3. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे. 


७. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य 3-31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


